RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


न 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग पाच 


वर्ष १, अंक १३( ३ ) ] 


सोमवार , जुलै १३, २०१५ / आषाढ २२, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १३ जुलै २०१५ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XXVIII OF 2015. 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE 

MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT , 1963. 


सन २०१५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २८ . 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ 

यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 


१ ९ ६४ चा 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन 

सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 
महा. २०. अधिनियम, १९ ६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि 

म्हणून , 

त्यांनी 
२०१५ चा दिनांक १६ जून २०१५ रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१५ 
महा.अध्या. प्रख्यापित केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

( १ ) 


१४ . 


भाग पाच २७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १३, २०१५ / आषाढ २२, शके १९ ३७ 


. 


संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) ( सुधारणा) अधिनियम , 
प्रारंभ . २०१५ असे म्हणावे. 

( २) तो , दिनांक १६ जून २०१५ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 
सन १ ९ ६४ चा 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश १९६४ चा 
महाराष्ट्र 

मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ), याच्या कलम १३ मध्ये पोट - कलम (१ ब ) नंतर, पुढील 
अधिनियम क्रमांक 
२० याच्या कलम पोट -कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 
१३ ची सुधारणा . 

“ ( १ क ) ( अ ) राज्य शासनास , राजपत्रातील आदेशाद्वारे 


२ . 


महा . २० . 


. 


• 


~ 


~ 


( एक ) ज्या बाजार समितीचे, मागील लगतच्या बाजार वर्षात कलम ३१ च्या पोट- कलम 
( १) अन्वये बसविलेल्या व गोळा केलेल्या फी पासून मिळणारे उत्पन्न हे, पाच कोटी रुपयांपेक्षा 
अधिक असेल अशा प्रत्येक बाजार समितीवर चार विशेष निमंत्रित नियुक्त करता येतील ; आणि 

( दोन ) ज्या बाजार समितीचे, मागील लगतच्या बाजार वर्षात कलम ३१ च्या पोट- कलम 
( १ ) अन्वये बसविलेल्या व गोळा केलेल्या फी पासून मिळणारे उत्पन्न हे, पाच कोटी रुपयांपर्यंत 
असेल अशा प्रत्येक बाजार समितीवर दोन विशेष निमंत्रित नियुक्त करता येतील , 

ज्या , कृषि , कृषि प्रक्रिया , कृषि पणन , कायदा , अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती 
असतील. 

( ब ) खंड ( अ ) अन्वये नियुक्त केलेल्या विशेष निमंत्रितांना बाजार समितीच्या चर्चांमध्ये भाग 
घेण्याचा हक्क असेल, परंतु तिच्या सभेमध्ये मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही. 

( क ) विशेष निमंत्रितांचा पदावधी हा , बाजार समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीइतकाच असेल . ”. 

( १) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१५ हा , याद्वारे २०१५ चा 
निरसित करण्यात येत आहे . 
क्रमांक १४ याचे 
निरसन व ( २ ) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 

अधिनियमान्वये 
व्यावृत्ती. करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश 

यांसह) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये करण्यात आलेली कृती, कार्यवाही 
किंवा यथास्थिति , काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल. 


सन २०१५ चा 


३ . 


महाराष्ट्र अध्यादेश 


महा . 


अध्या . 


१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १३, २०१५ / आषाढ २२, शके १९३७ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


बाजार क्षेत्रात शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या पणनाचा आणि त्यासाठी राज्यात स्थापन केलेल्या बाजारांचा 
तसेच खाजगी बाजारांचा व शेतकरी-ग्राहक बाजारांचा विकास व विनियमन करणे, अशा बाजारांच्या संबंधात स्थापन 
करावयाच्या किंवा बाजारांशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी कार्य करणाऱ्या बाजार समित्यांना अधिकार प्रदान 
करणे , यांकरिता महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ ( सन १९ ६४ चा महा. २० ) 
हा अधिनियमित केला आहे . 


२ . उक्त अधिनियमाखाली घटित केलेल्या बाजार समित्यांचे कार्य अधिकाधिक कार्यक्षमतेने व सुरळीतपणे 
चालावेयाची सुनिश्चिती करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, कृषि, कृषि प्रक्रिया , कृषि पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा 
वाणिज्य या क्षेत्रांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींची बाजार समित्यांवर विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करणे इष्ट वाटले होते , 
जेणेकरून बाजार समित्यांना अशा तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा फायदा करून घेता येईल . तसेच, अशाविशेष निमंत्रितांना , 
बाजार समितीच्या चर्चेत भाग घेण्याचा हक्क असेल परंतु, त्यांना त्यात मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही 
अशीही तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले होते . त्या प्रयोजनांसाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये एक नवीन 
पोट- कलम ( १ क ) समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले होते . 


~ 


३ . 


राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ ( सन १९ ६४ चा महा . २०) यामध्ये आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १६ जून २०१५ रोजी महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१५ ( २०१५ चा महा. अध्या. १४ ) प्रख्यापित 
केला होता . 


४ . 


उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे . 


चंद्रकांत ( दादा ) पाटील , 


मुंबई, 
दिनांक ८ जुलै २०१५ . 


पणन मंत्री . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १३, २०१५ / आषाढ २२, शके १९ ३७ 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन . 


या विधेयकात , वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहे : 

खंड २.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ याच्या कलम १३ मध्ये 
पोट-कलम (१ क ) समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करणाऱ्या या खंडान्वये, ज्या बाजार समितीचे, मागील लगतच्या 
बाजार वर्षात , कलम ३१ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये बसविलेल्या व गोळा केलेल्या फी पासून मिळणारे उत्पन्न हे, 
पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल अशा प्रत्येक बाजार समितीवर चार विशेष निमंत्रित आणि ज्या बाजार समितीचे 
असे उत्पन्न हे , पाच कोटी रुपयांपर्यंत असेल अशा प्रत्येक बाजार समितीवर दोन विशेष निमंत्रित , ज्या , कृषि , कृषि 
प्रक्रिया, कृषि पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती असतील, नियुक्त करण्याचा अधिकार 
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 


२ . 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा वर नमूद केलेला प्रस्ताव हा सामान्य स्वरूपाचा आहे . 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक १० जुलै २०१५ . 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव, 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


